शासन सुध्दीपत्रक-संत सेवालाल महाराज़ 
बंजारा/लमाण तांडा समृध्दी योजना... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तांडा सुधार-२०१९/प्र.क्र.६७/आस्था-५ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :- 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक-तांडा सुधार-२०१९/प्र.क्र.६७/आस्था-५, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४. 
उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृध्दी योजना सुरु 
करण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयामध्ये या योजनेतर्गत करावयाच्या ग्राम पंचायतीकडून प्राप्त झालेला कामांचा प्राधान्यक्रम 
व निकड लक्षात घेऊन कामाची निवड करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठीत करण्यात आली असून, सदरहू समितीमध्ये अनुक्रमांक-१० वर “प्रकल्प संचालक, एकात्मिक ग्रामीण 
विकास यंत्रणा-सदस्य सचिव” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी “प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणा-सदस्य सचिव” असे वाचावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७१५४०२८६८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
2? A N D | T Digitally signed by PANDIT KHANDERAO 
JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=130c3faa5ebf138c8b39058785ac534c 
K H A N D F RA 17d9b377a1b84b0b4d591d63ea56da06, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F5C40942371A6969108D4D7E8 
O J A D H AV 02129EA5F7A19F482726930E17FE1FO6AD5CC 
76, cn=PANDIT KHANDERAO JADHAV 
Date: 2024.10.07 17:55:08 +05'30' 
पं. खं. जाधव 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः तांडासुधार-२०१९/प्र.क्र.६७/आस्था-५ 


मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

मा. मंत्री (सर्व), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई-१/ नागपूर-२. 
मा.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय प्रशासकीय विभाग (सवी, 
विभागीय आयुक्त (सर्व) , 

जिल्हाधिकारी (सवी , 

संचालक, अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई, 

संचालक, निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व सह/उप सचिव, ग्राम विकास विभाग,मुंबई, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सवी, 

उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सवी, 

प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी, 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, 

गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सवी, 

निवड नस्ती ( आस्था-५), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


